शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागात ईगव्हर्नस 
प्रकल्पांतर्गत नियुक्‍त केलेल्या Ernst & 
Young कंपनीच्या सल्लागारांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.५२/संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक:-(७ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा :- 


शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.मातसं-०८०/४/२०१/-०/० माहिती व तंत्रज्ञान 
संचालनालय- DIT (MH), दि.०१ Beh, २०१४ 

2) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, कार्यादेश क्र.ई-गर्व्ह - १५१५/प्र.क्र.४१/संगणक, 

दि.१६ मार्च, २०१६. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, कार्यादेश क्र.ई-गर्व्ह - १५१६/प्र.क्र.३६/संगणक, 

दि.२२ जूले, २०१६. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, कार्यादेश क्र.ई-गर्व्ह - १५१७/प्र.क्र.१६/संगणक, 

दि.२९ जून, २०१७. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, HAS क्र.ई-गर्व्ह - १५१८/प्र.क्र.३०/संगणक, 

दि.२६ जून, २०१८. 

आयुक्त, (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.आशि/२०१८/ई- अँन्ड वाय 
मुदतवाढ/ आस्था क १४३/५८७१, दि.२९.१०.२०१८. 


१ 


— 


3 


— 


8 


— 


ल 
च्य 
ma 


& 


no 


प्रस्तावना :- 

संदर्भ क्र.१ अन्वये शासनाने ई-प्रशासन धोरणांतर्गत तज्ञ सल्लागार नियुक्‍त करण्याबाबतची 
कार्यपध्दती तसेच देय वेतनाचे दर निश्चित केले आहेत. त्याअनुषंगाने शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभागाने ई-गव्हर्नन्स या योजनेसाठी Ernst & Young कंपनीची निवड केली असून, सदर कंपनीच्या 
५ पूर्ण वेळ वरिष्ठ सल्लागार व १ अर्धवेळ व्यवस्थापकीय सल्लागाराची नियुक्‍ती केली. आयुक्त, शिक्षण, 
यांनी शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभागामध्ये नियुक्‍त केलेल्या Emst & Young कंपनीच्या मुदत 
संपलेल्या ५ सल्लागारांना मुदतवाढ देण्याबाबत संदर्भ क्र.६ अन्वये प्रस्तावित केले आहे. तसेच एका 
वरिष्ठ सल्लागारास यापूर्वीच दि.३० जून, २०१९ पर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे. विभागात कार्यरत 
Ernst & Young च्या सर्व सछ़लागारांना जुन, २०१९ अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी असा निर्णय 
दि.१९.११.२०१८ च्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने 
विभागात नियुक्‍त केलेल्या Ernst & Young कंपनीच्या संल्लागारांना एकत्रित मुदतवाढीस मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.५२/संगणक 


शासन निर्णय:- 


१. सद्यस्थितीत जून, २०१९ पर्यंत मुदत असलेल्या वरिष्ठ सल्लागाराप्रमाणे शाळेय शिक्षण 
विभागात कार्यरत असलेल्या १ अर्धवेळ व ४ पूर्णवेळ सल्लागारांना खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
मुदत संपल्याच्या दिनांकापासून ३० जुन, २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पद संख्या शुल्क/प्रतिमाह 
१. ।अर्ध वेळ व्यवस्थापकीय | % १,३९,५०० 
सल्लागार 
२. । वरिष्ठ सल्लागार a 2,42,000 
३. | वरिष्ठ सल्लागार | 2,42,000 
४. | वरिष्ठ सल्लागार fa | २,५२,००० 
५. । वरिष्ठ सल्लागार | 242,000 
2. उपरोक्त TRA नमूद केलेप्रमाणे देय असलेल्या शुल्कापोटी येणारा खर्च मागणी क्रमांक. 


ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण,८० पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०२) (49) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम 
(२२०२ H ४५४) ३१ सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षातून सन २०१८-१९ च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन 
भागविण्यात यावा. यासाठी आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक व शिक्षण संचाळक 

(माध्य.व उच्च माध्य.) यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
3. हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका -2094 दिनांक १७ Utes, 2094 Helles 
उपविभाग-३ मधील अनुक्रमांक ४ मधील परिच्छेद क्र.२७(२)(ब) अन्वये विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२०७१६०३१३७६२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

Pravin Rajaram ॥५५॥००००५ = 


2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed 1 ed4f4fce 


Mundhe oe 
(प्रविण मुंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१) मा.अ.मु.स. वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
2) माअ.मु.स. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्विय सहायक मंत्रालय. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.५२/संगणक 


3) मा.प्र.स., माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

४) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६) महाळेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२., 
) 
) 
) 


७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 9/2. 


८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
९) निवडनस्ती,संगणक कार्यासन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


